ट्रॉमा केअर युनिट इगतपूरी जि. नाशिक येथील 
छतावर Bs बांधणे पाथवे तयार करणे व इतर 
अनुषंगिक कामांच्या अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५६/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १९ जून, २०२३. 


वाचा : 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/ग्रारुइगतपूरीअंतर्गतकामे,/६५५४-५५/२३, दिनांक ०५.०६.२०२३. 


प्रस्तावना : 


ट्रॉमा केअर युनिट इगतपूरी जि. नाशिक येथील छतावर BS बांधणे पाथवे तयार करणे व इतर 
अनुषंगिक कामांचे रु.१४८.७९ लक्ष इतक्या रक्‍्कमचे अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
२. ट्रॉमा केअर युनिट इगतपूरी जिनाशिक येथील छतावर aS बांधणे पाथवे तयार करणे व इतर . 
अनुषंगिक कामांचे अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक यांनी तयार केले आहेत. सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये आकस्मिक खर्च ४ टक्के, जीएसटी१८ cab, व भाववाढ १० टक्के ची तरतूद तरतूद 
केली असून त्यानुसार एकूण रु. १४८.७९ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना सोबत 
जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे त्याखालील खाळील अटी व शातींच्या अधिन राहून 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटीव शर्ती :- 

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 

अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५६/आरोग्य 3 


8) 


बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर AH वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून 
मंजुर करुन घ्यावे. 

सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना 
आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी 
अंतिम करण्यात याव्यात. 

सदरचे काम नवीन नमुना नकाझांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
नियुक्‍त केलेल्या खाजगी वास्तुझास््रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर 
करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार 
बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त 
वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा 
पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे 
व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्‍यकता नाही. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


१०) सदर काम करतांना कामाची पुनरावृत्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता संबंधित 


कार्यकारी अभियंता यांनी घ्यावी. 


3. ट्रॉमा केअर युनिट इगतपूरी जि. नाशिक येथील छतावर are बांधणे पाथवे तयार करणे व इतर 


अनुषंगिक 


कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, १०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 
(००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


४. ट्रॉमा केअर युनिट इगतपूरी जि. नाशिक येथील छतावर शोड बांधणे पाथवे तयार करणे व इतर 


रोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.१५६/आरोग्य 3 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१९१४५८३६३०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHOK या. 
MAROT! / ४७ 
ATRAM Fe es 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक. 
. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नाशिक. 
१०. वैद्यकीय अधिक्षक ट्रॉमा केअर युनिट इगतपूरी, नाशिक. 
११. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


14 
NAME OF WORK :- ‘ 
Construction of Shed on Terrace of Trauma Care building ,[gatouri Tal. [gatpuri.Dist.Nashik. 
RECAPITULATION SHEL 
Unit Rate Norms Rs Cost (Rs.) 


Particulars of Scope Per (Sq.M./ Metre / 


Lumpsump etc.) Component 


Total 


A) Essential Items (Civil Works) 


(i) 
Sub Total 
(1)=() 


b Total B.U.A. 0Sq Mt 
Rain/ Roof Water Harvesting ~ LumpSump 
Ramp for Handicaps LumpSump 
Furniture (90 % of Total B.U.A ) 5000 /Sqm 


10,00,000.00 
5,00,000.00 
10,00,000.00 


' ' 


= 
Fire Fighting Arrangements etc. 


>> 
at 


25,00,000.00 
B) Miscellaneous Items 


0 Rmt. 
498.444 Sq.M. 


[|Soit investigations and DeailLand Survey] 


5 |Providing Different Instruments LumpSump 


Compound Wall and Gate 


A AN 


21,35,605.11 
9,27,627.65 


12,00,000.00 


3 
— 
AW 


42,63,232.76 


15 


Unit Rate Norms Rs. Cost (Rs.) 


Particulars of Scope Per (Sq.M./ Metre / € 
Lumpsump etc.) Component Total 


Optional Items 


Under Ground Water Tank LumpSump | z 20,00,000.00 


[its 3 Year AMC aera 
CCTV LumpSump le al 6,00,000.00 


र्र्‌ 
Solar System, Solar Lamps LumpSump a र्र्‌ 20,00,000.00 
c) z 


46,00,000.00 
Total P=(atbtc) ₹ 1,13,63,232.76 


Provisions ae eas 
Add for Contingencies on (P) pa z 4,54,529.31 
ee .. 


for Architectural Charges on (a) 


Add for GST on (P) 20,45,381.90 
Add For Price Escalation on (P) (€xKC ad र्र्‌ Py 14,36,323-00 
Add For Green Building (a) wpeig| ork o% {8 jolb323--v0 


ae ]६7४३84८१-०० EF — 1,49,99;466:56 
Total Project Cost > कडी > ही 
NY 


